संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 
तसेच राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रम 
प्रशासकीय खर्चासाठी सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२१/प्र.क्र.१२/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि.२० ऑगस्ट, २०१९. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय 
खर्चाकरीता रुपये ४०,००,००,०००/- व राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमातंर्गतच्या 
योजनांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये १४,००,००,०००/- एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
मंजूर झालेली आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर 
तरतूदीपैकी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्चाकरीता रुपये १,५०,००,०००/- (रुपये 
एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) व राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसहाय्य कार्यक्रमातंर्गतच्या 
योजनांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये १,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्‍त) 
वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व 
सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी यासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” व “ब” प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या 
अधिपत्याखालील तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्‍यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू विवरणपत्र “अ” येथील वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रशासकीय 
खर्चाकरीता " मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य ळेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०८) संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना यांच्या 
अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (कार्यक्रम) ५० इतर खर्च, (२२३५ 3929)” या 
ळेखाशीर्षाखाळी व विवरणपत्र “ब” येथील वितरीत अनुदान राष्ट्रीय सामाजिक 
अर्थसहाय्य कार्यक्रमातंर्गत योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रशासकीय खर्चाकरीता 
“मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०६) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२१/प्र.क्र.१२/विसयो 


वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी 
प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) ५०, इतर खर्च (2234 3098)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही 
परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या 
खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे 
ताळमेळाच्या विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. 
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महाळलेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
च. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०२१५११४३१३१९२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


न ठे Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 
S unl | V | tt h a | DN: CN = Sunil Vitthal Ukirade, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 
. Maharashtra, OU = Social Welfare 
U k | rad e Department 


Date: 2021.02.15 11:52:53 +05'30' 


(सु.वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
) सर्व जिल्हाधिकारी. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल, AERIS 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

सहसचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२१/प्र.क्र.१२/विसयो, दिनांक - १२ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
मागणी क्र.एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०८) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (कार्यक्रम) (2234 ३१२१) 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


(रुपये - रुपयात) 
अनुदान (कार्यालयीन, प्रवास, इ. 
खर्चाकरिता ) 


fo tae 


४००,००० 


४००,००० 


३१०,००० 


११३,००० 


४००,००० 


१६२३००० 
५५१,८०० 


५५००० 


६००,००० 


६०७००० 


५७१३०० 
२३८५१०० 


५३५,००० 


३४४,००० 


३२५,००० 


३८५,००० 


५००,००० 


२०८९००० 


६००,००० 


३००,००० 


५००,००० 


३००,००० 


५००,००० 


५४१,००० 


२७४१००० 


६००,००० 


५००,००० 


५८८,८५० 


६००,००० 


४५०,००० 
२७३८८५० 


५००,००० 


५००,००० 


444,000 


300,000 


२८८०५० 


६००,००० 


५२०,००० 


१६०,००० 


३४२३०५० 


१५०००००० 


विवरणपत्र - ब 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२१/प्र.क्र.१२/विसयो, दिनांक - १२ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


मागणी क्र.एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०६) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ 


निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय कुटूंब लाभ 


योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (कार्यक्रम) (२२३५ ३०१४) 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


(रुपये - रुपयात) 


अ.क्र. जिल्हा नियंत्रण अधिकारी क्रमांक Se (Moat तो इ. 
खर्चाकरिता ) 
२ 3 1 ee 

ae) मुंबइ शहर ००२८ 1 9| 
२ मुंबई उपनगर ००२९ शिया 
ठाणे ००३६ १८०,००० 
रायगड ००१२ ४४५,००० 
रत्नागिरी ००२३ २६०,००० 
& सिंधुदूर्ग ००१८ ८६,००० 
9 पालघर ००३७ ३५५,००० 
कोकण १३२६००० 
८ नाशिक ०००६ $38,400 
ळे = रळ 
fF | जळगांव ००१० ¥&9,000 
अहमदनगर ००३० ३३१००० 
नंदुरबार ००२७ २४९४३० 
| |नाशिक १५००९३० 
a = ace 
सोलापूर ००१९ १३०००० 
१५ सातारा ००३२ १७०,००० 
सांगली ०००८ २१०,००० 
१७ कोल्हापूर ००३९ ४००,००० 
a 
१८ नागपूर ००१४ ०००,००० 
वर्धा ००२५ ३१५,००० 
चंद्रपूर ००२१ ४५७,६९५ 
भंडारा ००३३ १५०,००० 
गडचिरोली ००१३ २००,००० 
गोंदिया ००२४ ४१९,००० 
| ITE २०४१६९५ 
अमरावती ००११ 240,000 
R24 अकोला ००४१ १००,००० 
२६ यवतमाळ ०००७ ४८७,००० 
२७ बुलढाणा ००३८ ३५५,००० 
२८ वाशिम ००२२ ४००,००० 
|. ________|अमरावती १५९२००० 
२९ औरंगाबाद ००३५ $00,000 
30 बीड ००३४ ४३०,००० 
नांदेड ००३१ ३००००० 
परभणी ००१६ २००,००० 
उस्मानाबाद ००२० २३७८७५ 
जालना ००१५ ३००,००० 
384 लातूर ०००९ ३९२,००० 
हिंगोली ००१७ ८०,००० 
|. औरंगाबाद २३३९८७५ 
एकूण १००००००० 


